सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात डॉ. पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठास ३५-भांडवली मत्तेच्या 
निर्मीतीकरीता अनुदान करीता अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत.... (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२२/प्र. क्र.१६१/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- १)वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पंदेवि-१३२२/प्र. क्र.१३६/७-अ, 
दि.२५.०७.२०२२, 
3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पंदेवि-१३२२/प्र. क्र.१६१/७-अ, 
दि.०७.११.२०२२, 
४) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र क्र.अप्रवि/अंदाज/ 
अनुदान/भांड.म/२०७४/२०२२, दि.३०.११.२०२३, 
५) विद्यापीठ अभियंता,डॉ.पंजाबराव ears कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र क्र.विअ/ 
बांकावि/अंदाज/१७३५/२०२३, दि.०१.०२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य, 
(०0)(०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००९९, या 
लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूदीइतका 
रु.३२३४.०० लाख निधी वितरीत करण्यास संदर्भ क्र.०२ व ३ च्या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला विद्यापीठाच्या बांधकामाकरीता सन-२०२२ मधील माहे 
जुले,२०२२ च्या अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रु.३५००.०० लाख इतकी तरतूद करण्यात आलेली होती. 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 
२४१५ ००९९, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता सुधारीत 
अंदाजाच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) २४१५ ००९९, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता 
सुधारीत अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून खालीलप्रमाणे एकूण रु.५,४५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी 
पंचेचाळीस लाख फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल 
पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र. क्र.१६१/७-ओ 


(रु.लाखात) 


लेखाशिर्ष/ तपशिल प्रशासकीय मान्यता । प्रशासकीय या शासन 
उद्दीष्ट आदेश मान्यता किंमत | निर्णयान्वये वितरीत 
(अनावर्ती) करावयाचे अनुदान 


निर्मितीकरिता अनुदान 


मागणी क्र. डी-३, 
०१ पिकसंवर्धन, 
१२० इतर संस्थांना 
सहाय्य, 
(०००८) डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि 
विद्यापीठाला सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम), 
२४१५ ००९९, 
३५-भांडवली मत्तेच्या 


पंदेवि-१३१९/ 
कृषि महाविद्यालय , मुल, । प्र.क्र.१२६/७अे, ६४५९.०० ५४५.०० 
जि.चंद्रपूर दि.१६.०२.२०२२ 


2. 


आहे. 
१ 


२ 


३ 


to} 


4 


& 


सदर झासन Porat अनुदान हे artes नमूद अटी व शा्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत 


) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्‍त खर्च करावा. 

) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर 
अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग 
करु नये किंवा खर्च करु नये. 

) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अश्या योजना संबंधित कालावधीनंतर शासनाची 
मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान 
सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे 
किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी 
किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिळेली आहे. याबाबत विद्यापीठाने 
विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या 
योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र कृषि 
विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ Sear संहिता १९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे 
आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान 
वितरीत केळे आहे म्हणून खर्च करु नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र. क्र.१६१/७-ओ 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व anita काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 
३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाश्ीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 
तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत 
मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक:ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, 
दि.२७/०९/१९७२ आणि शासन निर्णय, क्रमांक: कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दि. २५/४/२००३ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 
५. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.१६.०३.२०२३ नुसार देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०३३१२२१९०००००१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे Sones 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, + UMESH NARAYAN जी ता नह 
८१५०५० === 
(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 
३. प्रधान सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
५. कुलगुरु /कुलसचिव / नियंत्रक ,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
६. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
११. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१२. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१४. कक्ष अधिकारी,कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२, 
१६. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


